RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५, अंक ५८ ] 


शुक्रवार , मे १० , २०१ ९ / वैशाख २० , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक १४१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,दिनांक १० मे २०१९ . 

आदेश 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६. 

क्रमांक रुसायो-२०१८/ प्र.क्र . २४८/ विशि - ३. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ 
( सन २०१७ चा महा.६ ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम ६ द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, काढलेली शासकीय अधिसूचना, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग , क्रमांक -एमआयएस 
२०१८/ प्र.क्र .२४८/ यु.ई -३, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये, प्रमुख महाविद्यालय म्हणून शासकीय विज्ञान संस्था, मुंबई आणि घटक 
महाविद्यालय म्हणून, एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई, सिडनहॅम महाविद्यालय, मुंबई आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, मुंबई यांचा 
समावेश असलेले डॉ. होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ, मुंबई (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त डॉ. होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ " असा करण्यात आला 
आहे ) घटित केले आहे, आणि त्यात, त्यांची प्राधिकरणे, अधिकार व कर्तव्ये विनिर्दिष्ट केली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाला उक्त डॉ. होमी भाभा स्टेट विद्यापीठाच्या प्रथम कुलगुरूची नियुक्ती करणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ (सन २०१७ चा महा. ६) याच्या कलम १४४ च्या खंड ( क) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा, आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे 

( एक ) उक्त डॉ. होमी भाभा स्टेट विद्यापीठाचा प्रथम कुलगुरू म्हणून मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू , प्राध्यापक सुहास पेडणेकर 
यांची, एका वर्षाकरिता किंवा उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या तरतुदींन्वये नियुक्त केलेला कुलगुरू आपले पदग्रहण करीपर्यंत 
यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत , नियुक्ती करीत आहे आणि 


भाग चार ब - १४१--१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे १० , २०१ ९ / वैशाख २० , 


शके १ ९ ४१ 


(दोन ) असे निर्देश देते की , ते मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून आपले स्वत: चे नियमित अधिकार , कर्तव्ये व कार्ये साभांळून 
उक्त डॉ. होमी भाभा स्टेट विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून, सर्व अधिकारांचा वापर करतील, आणि त्या पदाची सर्व कर्तव्ये व कार्ये पार 
पाडतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सौरभ विजय, 
शासनाचे सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , मे १० , २०१९ / वैशाख २० , शके १ ९ ४१ 


الله 


HIGHER AND TECHNICAL DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 10th May 2019 . 


Order 


MAHARASHTRA PUBLIC UNIVERSITIES ACT, 2016 . 


No. MIS - 2018 /C.R.248 /U.E.3 . — Whereas , the Government of Maharashtra has vide Government 
Notification , Higher and Technical Education Department, No. MIS - 2018 / C.R.248 /U.E.3, dated the 
15th February 2019 , issued in exercise of the powers conferred by sub -section (6 ) of section 3 of the 
Maharashtra Public Universities Act, 2016 (Mah . VI of 2017 ) (hereinafter referred to as “ the said Act"), 
constituted the Dr. Homi Bhabha State University , Mumbai, comprising of the cluster of the Institute of 
Science , Mumbai, as a lead college and Elphinstone College , Mumbai, Sydenham College , Mumbai 
and Secondary Training College , Mumbai as constituent colleges (hereinafter referred to as " said 
Dr. Homi Bhabha State University ); and specified its authorities , powers and functions therein ; 


And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to appoint the first 
Vice -Chancellor of the said Dr. Homi Bhabha State University ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a ) of section 144 of the 
Maharashtra Public Universities Act , 2016 (Mah . VI of 2017 ), and of all other powers enabling it in this 
behalf, the Government ofMaharashtra hereby , - 


(i) appoints Professor Suhas Pednekar, Vice - Chancellor of the University of Mumbai, 
Mumbai as a first Vice - Chancellor of the said Dr. Homi Bhabha State University , for a period of 
one year or till the Vice - Chancellor appointed under the provisions of section 11 of the said Act , 
assumes charge of his Office , whichever is earlier ; and 


(ii) directs that he shall exercise all the powers and perform all the duties and functions as 
the Vice - Chancellor of the said Dr. Homi Bhabha State University , in addition to his regular 
powers , duties and functions as the Vice - Chancellor of the University of Mumbai, Mumbai. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SAURABH VIJAY, 


Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


